G-20 परिषदेच्या बैठकांच्या प्रसिध्दी, प्रचार, 
जाहिरात (Branding) व सांस्कृतिक 
कार्यक्रमाकरीता समन्वय अधिकारी यांच्या 
नियुक्‍ती बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- टीआरएस-२०२२/प्र.क्र.११३/का.३० 
तिसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- समन्वय अधिकारी (प्रसिध्दी), केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचा ई-मेल 
संदेश, दि. ३० ऑगस्ट, २०२२. 
प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन समन्वय अधिकारी (प्रसिध्दी) , केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचा ई-मेल 
संदेश, दि. 30 ऑगस्ट, २०२२ नुसार ७9-२० परिषदेच्या बैठकांबाबत प्रसिध्दी, प्रचार, जाहिरात (Branding) व 
सांस्कृतिक कार्यक्रमकरीता समन्वय अधिकारी यांच्या नियुक्‍ती करण्याबाबतची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

भारत, इटली व इंडोनेशिया हे तीन देश एकत्रितरित्या दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२२ ते पुढे एक वर्ष या 
कालावधीमध्ये ७8-२० परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सदर परिषदेचा भाग म्हणून देशभरातील 
अनेक राज्यामधील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये विविध विषयांवर बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहेत. 
त्यानुषंगाने महाराष्ट्र राज्यातील महत्वाच्या wee ७8-२० परिषदेच्या बैठकांचे आयोजन 
दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२२ ते पुढे एक वर्ष या कालावधीमध्ये आयोजन करण्यात येणार आहे. 


२. केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी महाराष्ट्र राज्यामध्ये आयोजित करण्यात येणा-या 
G-20 परिषदेच्या बैठकांच्या प्रसिध्दी, प्रचार व जाहिरात (Branding) करीता खालील मुद्यांवर राज्याकडून 
समन्वयाची मागणी केली आहे. 


१. ७9-२० केंद्रीय सचिवालयाने मान्यता दिलेली प्रसिध्दी माध्यमे (ब्रँडिंग एजन्सीने) भारतातील प्रमुख 
शहरांमध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या G-2o परिषदेच्या बैठकांच्या प्रसिध्दीबाबत संपूर्ण कालावधीत 
कार्यरत राहील. 


२. राज्य शासनाने ७9-२० परिषदेच्या बैठकांचे आयोजनाबाबत प्रसिध्दी, प्रचार व जाहिरातीकरीता संबंधित 
कार्यालयांशी समन्वय साधून सोयीसुविधा उपलब्ध करुन दयाव्यात. उदाहरणार्थ- बस स्थानके, संबंधित 
शहरातील प्रमुख इमारती, सरकारी कार्यालये, ऐतिहासिक/सांस्कृतिक वास्तु येथे Gro परिषदेचे प्रतिक 
(लोगो)/थीम waa करणे. 


३. राज्य शासनाने ७-२० परिषदेच्या लोगो आणि थीमच्या व्यापक प्रचारासाठी ऑडिओ आणि व्हिज्युअल 
प्रसिध्दी माध्यमांचा वापर करुन प्रादेशिक भाषेमध्ये व्यापक प्रचार करावा. त्याकरीता राज्य शासनाच्या 
माहिती व जनसंपर्क कार्यालय यांच्या माध्यमातून प्रचार व प्रसिध्दीसाठी प्राधान्य देण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएस-२०२२/प्र.क्र.११३/का.३० 


४. राज्याच्या संस्कृती, पर्यटन आणि आर्थिक विकास याबाबतच्या AV क्लिप आणि स्निपेट्स प्राधान्याने 
G-20 सचिवालयास उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. राज्यातील विविध ]ाहरांसाठी बनवलेल्या अंतिम 
एव्ही कलिपची पडताळणी आणि अंतिम रूप देण्याकरीता राज्य शासनाने 9७-२० सचिवाळयास सहकार्य 
करावे. 


५. Go संदर्भात मुलांमध्ये आणि युवापीढीत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी शाळा आणि 
महाविद्यालयीन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. 


६. राज्य शासनाने सार्वजनिक कार्यक्रम, उत्सव तसेच प्रसिध्दी माध्यमे शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 
७-२० चे प्रतिक (लोगो)/थीमबाबत विस्तृतरित्या माहिती प्रसारित करावी. 


७. G-20 परिषदेच्या बैठकांच्या ठिकाणी व विकास आयुक्‍त (हस्तकल), वस्त्रोद्योग, मंत्रालय, नवी दिल्ली, 
भारत सरकार यांच्याशी समन्वय साधून स्थानिक हस्तकला व वस्रे यांचे प्रदर्शन आयोजित करावे. 


८. राज्य शासनाने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करुन ७9-२० मधील सदस्य देशांना समाविष्ट करावे. 
उदा. G-2o थीमवर आधारित हस्तकला मेळावे, नृत्य आणि संगीत महोत्सव इत्यादीचे आयोजन करावे. 


३. उपरोक्त मुद्यांच्या अनुषंगाने 9७-२० परिषदेच्या व्यापक प्रचार, प्रसिध्दी व जाहिराती संदर्भात केंद्र 
शासनाच्या सहमतीने कामकाज पार पाडण्याकरीता राज्य शासनाकडून महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क 
संचालनालय यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रम, 
उत्सव यांच्या माध्यमातून G-20 परिषदेच्या व्यापक प्रचार व प्रसिध्दी याकरिता सचिव, सांस्कृतिक कार्य 
विभाग यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे 


oe सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९१३१७४६३२०७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


ABHAY 
NANDKISHOR 
BHANDARI 


(अभय भंडारी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

४. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव तथा महासंचालक माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय , मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएस-२०२२/प्र.क्र.११३/का.३० 


८. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, मुंबई. 

१०.प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.विभागीय आयुक्त, पुणे 

१६.विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 

१७.आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१८. पोलीस महानिरिक्षक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१९. पोलीस महानिरिक्षक (व्ही.आय.पी. सिक्युरिटी), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२०. अतिरिक्‍त पोलीस आयुक्त, प्रोटेक्शन आणि सिक्युरिटी, मुंबई शहर. 
२१.पोलीस सहआयुक्त, कायदा व सुव्यवस्था, मुंबई शहर 

२२. पोलीस सहआयुक्त, वाहतुक, मुंबई TEX 

२३. पोलीस उपायुक्‍त, विशेष शाखा-२ व परदेशी प्रादेशिक नोंदणी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ 

२५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य औदयोगिक विकास महामंडळ 
२६. मंत्रालयीन सर्व विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


